अर्वषणग्रस्त खेड्यातील विद्यार्थ्यांना 
परीक्षा फी माफी या योजनेतील सन 
२०१८-१९ मधील प्रलंबित रक्‍कम 
सन २०१९-२० मधील तरतुदीतुन 
अदा करण्यास मान्यता देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
शासन निर्णय क्र. अर्थसं-२०१९/(प्र.क्र.४९/१९)/मशि-३ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक :- १६ सप्टेंबर, २०१९ 


वाचा :- १. शासन निर्णय, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग क्र. अर्थसं-२०१९/(प्र.क्र.४९/१९)/ ABI-3, 
दि.१७ जून, २०१९. 

प्रस्तावना : 

संदर्भाधीन शासन निर्णयान्वये अर्वषणग्रस्त खेड्यातील विद्यार्थ्यांना परीक्षा फी माफी या 
योजनेतील सन २०१८-१९ मधील प्रलंबित रु.४२,२२,६६०/- पैकी रु.१६,६५,०००/- इतकी रक्‍कम सन 
२०१९-२० मध्ये मंजुर तरतुदीतुन अदा करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. सदर योजनेतील सन 
२०१८-१९ मधील उर्वरित प्रलंबित रक्‍कम अदा करण्यास मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय: 

अर्वषणग्रस्त खेड्यातील विद्यार्थ्यांना परीक्षा फी माफी या योजनेतील सन २०१८-१९ मधील 
प्रलंबित असलेल्या रकमेपैकी उर्वरित रु.२५,५७,६६०/- (रुपये पंचवीस लक्ष सत्तावन्न हजार Terai 
साठ फक्त) इतकी रक्‍कम सन २०१९-२० मधील मंजुर तरतुदीतुन अदा करण्यास मान्यता देण्यात येत 
आहे. 


२. या बाबीवर येणारा खर्च "मागणी क्र. डब्ल्यु-०२, २२०२ सर्वसाधारण शिक्षण, ८० सर्वसाधारण 
Loo इतर खर्च, (08)(09) अवर्षणग्रस्त खेड्यातील विद्यार्थ्यांना परीक्षा फी मा्फी/ प्रतिपुर्ती करणे (२२०२ 
२७३९) ३१ सहाय्यक अनुदाने (वेतनेतर)" या ळेखाशिर्षाखाळी सन २०१९-२० या आर्थिक वर्षातील 
मंजूर तरतुदीतून भागविण्यात यावा. 


३. सदर झासन निर्णय वित्त विभाग, शासन निर्णय क्रमांक विअप्र-२०१३/ प्र.क्र.३०/२०१३ / 
विनियम, भाग-२, दिनांक १७ एप्रिल, २०१५ चे वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८ भाग पहिला 
उपविभाग-१, अनुक्रमांक ६ मधील नियम क्रमांक vo अन्वये प्रशासकीय विभागास प्रदान करण्यात 


शासन निर्णय क्रमांकः अर्थसं-२०१९/(प्र.क्र.४९/१९)/मशि-३ 


आलेल्या वित्तीय अधिकारास अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत असुन वित्त्का विभाग परिपत्रक 
क्र.अर्थसं-२०१९/ प्र.क्र.९२/ अर्थ-३, दि.०८.०७.२०१९ मधील अटी व शर्तीची पुर्तता होत आहे. 


छ. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असुन त्याचा संकेतांक क्र. २०१९०९१६१५४७०४८९०८ असा आहे. हा शासन 
निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकीत करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Hemantk Pandharinath Baviskar 
Ge Of Maharash' Higher Technical 


Hemantkumar Education Department, postalCode=400032, st=Maharash 


2.5.4.20=7 1de9bdf8c28541d92a5cd36d72231 5bab7f006ec5420633 
722d42e0976d82a8, 


Pa n d ha rin ath Bavi S ka [F_seiaumber=28404236ae7795d36dd2ecbsacéea70°332a3C1b131 


66828d224ae2026b37 
Date: 2019.09.16 15:58:15 +05'30' 


(हे. पं. बाविस्कर) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 

संचालक, उच्च शिक्षण, पुणे. 

महालेखापाल लेखा व अनुज्ञेयता, महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/नागपूर. 
महालेखापाल लेखापरीक्षा, महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/नागपूर. 

. जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे. 

५. कार्यासन (साशि-१), उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
६. निवडनस्ती, कार्यासन मशि-३. 


Cc AW A -5 


पृष्ठ २ पैकी 2 


